अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
नामनिर्देशाने नियुक्त श्री.सु.ना.गवळी, सहसंचालक, 
गट-अ (राजपत्रित) यांचा परिवीक्षा कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी-१०२२/प्र.क्र.१०२/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०२ मार्च, 2023. 


संदर्भ:- (१) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक: नामनि-१२१८/प्र.क्र.१०५/ 
का.१४२७, दिनांक ३१/५/२०१९. 
(२) शासन निर्णय क्रमांक-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९/०२/२०१६. 


कार्यालयीन sear :- 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथीळ शासन आदेझान्वये अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित)” या संवर्गातील पदावर 
एकूण २ उमेदवारांची दोन वर्षे परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर 
आदेशात नमूद अटी व शर्ती नुसार, संबंधित उमेदवारांनी दोन वर्षांच्या कालावधीत विहित 
विभागीय परीक्षा (जर काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
होते. तसेच, हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवऱ्यक होते. 
तसेच सदरहू दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली 
असेल तर त्या रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी शासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, 


दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन आदेशान्वये “सहसंचालक, 
गट-अ (राजपत्रित” या पदावर नियुक्‍ती दिलेल्या एकूण २ उमेदवारांपैकी 
श्री. सु.ना.गवळी यांनी नियुक्‍ती स्विकारली असून, ते नियुक्तीच्या पदावर दिनांक 
०४/०६/२०१९ (म.पू.) रोजी रुजू झाले आहेत. संदर्भ क्रमांक २ येथील सामान्य प्रशासन विभाग, 


शासन निर्णय दिनांक २९/०२/२०१६ मध्ये नमूद परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी 
आव्यक असणाऱ्या तरतुदी विचारात घेता, wel तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 


श्री. सु.ना.गवळी, सहसंचालक यांचा परिविक्षाधीन कालावधी स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद 


दिनांकास (म.नं.) समाप्त करण्यात येत असून, त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा 


दिनांक स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे:- 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०२२/प्र.क्र.१०२/का.१४२७ 


परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे नांव | नियुक्ती दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षा कालावधी ।“सहसंचालक, गट- 
पदनाम (4.4) कालावधीत | संपुष्टात आल्याचा | अ” पदावरील सेवा 
उपभोगलेल्या | दिनांक aA) नियमितपणे चालू 
र्‌जा ठेवण्याचा दिनांक 
Po २ ३ Fe 4 
श्री. सु.ना.गवळी, सहसंचालक ०४/०६/२०१९ निरंक ०४/०६/२०२१ (म.नं.) ०५/०६/२०२१ 
(म.पू) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवि - २७१५ / प्र.क्र. २०३ / आठ, 


दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर 


कार्यालयीन आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 


आदेश उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०२१२०२१४८६१६ असा आहे. 


हा कार्यालयीन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


PRAKASH 
BABANRAO 
GHADGE 


१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


(प्र. ब. घाडगे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, 
नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 


३. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई/ 
नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
४. संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


